भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील 
मत्स्यबंदराच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जून, २०२३ 


संदर्भ - १) केंद्र शासनाचे पत्र H. 33094-3/2040-Fy(H) ०.।, दिनांक १२.०२.२०१९ 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२.११.२०२०. 
३) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०९.०३.२०२१. 
४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे-२५००१/१/२०२१-८४, दिनांक २२.०८.२०२२ 
६) नाबार्डचे पत्र क्र. /NB/MRO/BID/4C92/FIDF/2022-23, दिनांक २४.०३.२०२३ 
७) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अभि/१८०१०१/५२६/२०२०-२१, 
दिनांक ०३.०२.२०२३ 
८) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित दि. २२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये “मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा 
विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF)” या 
योजनेची मार्गदर्डाक तत्त्वे निर्गमीत केळी आहेत. सदर FIDE योजना राज्यात राबविण्यास 
दि.०५.११.२०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असुन संदर्भ क्र. २ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. FIDE योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरिता संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर उच्चस्तरीय समितीने दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड या मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता दिली. उच्चस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेनंतर सदर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक केंद्र शासनाच्या मान्यतेकरिता पाठविण्यात आले 
असता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद पत्रान्वये भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड या 
मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच, नाबार्डने संदर्भ क्र. ६ येथे नमूद 
पत्रान्वये सदर प्रकल्पाकरिता रु. ११९.६४ कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज मंजुर केल्याचे कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 


३. दरम्यान जीएसटी मध्ये १२ टक्‍्क्‍्यावरुन १८ टक्के तर इन्शुरन्स चार्जेसमध्ये ०.५ टक्के वरुन १ 
टक्का इतकी वाढ झाल्यामुळे भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराचे सुधारित 
अंदाजपत्रक मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसमोर मान्यतेकरिता सादर 
केले असता त्यास उच्चस्तरीय समितीने दि.२२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराच्या रु.१२४.२० कोटी इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : 

“मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture 
Infrastructure Development Fund - FIDF)” या योजनेंतर्गत भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामासाठी सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” अनुसार रु.१२४.२० कोटी (रुपये 
veal चोविस कोटी वीस लक्ष) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र कामाच्या बाबी रक्‍कम 

ae i एकूण कामाची निव्वळ रक्‍कम रु. ८७,९१,३४,४८६/- 
कंटीजेन्सी चार्जस ४% रु. ३,४०,५८,२७५/- 
जीएसटी १८% रु. १५,३२,६२,२३८/- 
लेबर SARA १% रु. ८५,१४,५६८/- 

षु सेंटेज चार्जस 4% रु. ४,३९,५६,७२४/- 

द पीएमसी चार्जस ४% रु. ३,५१,६५,३७९/- 
एस्केलेडन चार्जस १०% रु. ८,७९,१३,४४८/- 

एकूण रु. १२४,२०,०५,११८/- 


२. भरडखोल, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील मत्स्यबंदराचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, 
मुंबई यांच्यामार्फत कार्यान्वीत करण्यात यावे. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी प्रकल्पास आव्यक त्या सर्व 
ना-हरकत परवानग्या प्राप्त करुन घेतल्यानंतरच कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करावी. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी दर आठवड्याच्या सोमवारी 
कामाची सद्यस्थिती शासनास तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास सादर करावी. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/का. १४३१, 
दि.०५.०४.२०२२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/२०२२३/व्यय-२, दि.१८.०४.२०२२३ 
अन्वये मान्यता दिल्यानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१५२२००२४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KISHOR MAHADEO fees nc 


20=83112e1445917d0a21fbab36d7cOff4 1e09863c93a2e62ea 
harasht 


1b0c01da16b7a161, postalCode=400032, st=I 
JAKH ATE ;erialNumber=032A6ACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6DD07D 
2F776E529B44BA2CB45324C503, cn=KISHOR MAHADEO JAKHATE 


Date: 2023.06.07 15:29:00 +05'30 


(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग-व्यय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (वित्त विभाग-वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
१२.सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) 
१४.प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१५.कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रकल्पाचे नाव- भरडखोल, ता. श्रीवर्धन जि. रायगड येथे मत्स्यबंदराचा विकास करणे. 


प्रपत्र अ 
प्रशासकिय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदी 
अ.क्र कामाचा वाव रक्‍कम रुपये 
भाग अ (वॉटर साईड फॅसिलिटिज) 
हि ब्रैकवाटर बांधणे २०,४७, ८३,९६१ 
२ | क्वेवॉल बांधणे. १२,०३,८१,९०६ 
3 | बंदरातील गाळ काढणे २२,९०,८६,१६२ 
४ | भराव २,७५,५९,३२७ 
५ | संरक्षण भिंत १,८७,६४,७२१ 
६ ।स्लोपिंग हाड १,३३,८०,८१६ 
७ । बिच लंडींग १,०६,५३,४७३ 
(लंड साईड फॅसिलिटिज) 

८ | मासळी लिलावगृह (MFV, Shed, FRP) 9,42, 80,000 
९ । जाळी विणण्याची ats ६३,५६,६६० 
हि गिअर ats ५४,९५,७१९ 
हि १ | प्रशासकीय इमारत ७३,७२,०१९ 
१२ । उपहारगृह ६३,१७,२५८ 
१३ | विश्राती गृह ९७,९१,४०३ 
१४ | बोट दुरुस्ती als ५३,८०,४३६ 
१५ | रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर ४८,१०,१८६ 
१६ | स्वच्छतागृह ६१,४०,८२८ 
१७ । चौकीदार कक्ष १४,८८,१६७ 

रस्ते 
अ) डांबरी रस्ते २,२४,०३,३५१ 
१८ | ब) कॉक्रीटकरण करणे ७२,३४,८५७ 
क) डब्ल्यू.बी.एम. (WBM) करणे १,३८,१९,८७६ 
ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. १,२३,३१,१२४ 
१९ | कंपाऊंड भित ७९,३०,७९४ 

इतर अनुषंगिक बाबी 

२० | नौकानयन व रेडियो कम्युनिकेशन साहित्य १०,००,००० 
२१ | विद्युतीकरण करणे १,६७,१२,०२४ 
२३ | पाण्यरची टाकी व पंपहाऊस ३४,६१,४१६ 


२४ । सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया व्यवस्था ६४,१०,३९८ 
a पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन, प्रतिकृती ६२,५०,००० 

अभ्यास, माहिती जमा करणे. 
२६ | अग्निशामक व्यवस्था १०,००,००० 
एकुण ८५,१४,५६,८८२ 

भाग ब (रॉयल्टी) 
२७ । ब्रेकवॉटर बांधणे १,३७,४३,४४४.६१ 
२८ | क्‍्वेवाल बांधणे. ४३,२५,०९२ 
२९ | भराव ५१,५८,०६३ 
३० । स्लोपिंग हार्ड १,१८,२९४ 
३१ | बिच लडींग ७,४१,१५६ 
(लंड साईड फॅसिलिटिज) 
३२ | मासळी लिलावगृह (MFV) २,५२,३०६ 
३३ | मासळी लिलावगृह (FRP) ६१,१५९ 
३४ | जाळी विणण्याचे शोड ३२,०७२ 
३५ | गिअर ats २७,९९१ 
३६ | प्रशासकीय इमारत ३०,८०१ 
३७ | उपहारगृह ६२,२२३ 
३८ | विश्राती गृह ४४,१३१ 
३९ । बोट दुरुस्ती als २६,३८७ 
४० | रेडियो कम्युनिकेडान सेंटर १,६४३ 
४१ | स्वच्छतागृह १५,१८४ 
४२ । चौकीदार कक्ष ७,२८५ 
रस्ते 

ओ डांबरी रस्ते २,१७,७७१ 
४३ | ब) काक्रोटकरण करणे १,१३,९९० 
क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे ५,४८,३१९ 
ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. २,३७,५९९ 
४४ | कंपाऊंड भित ७,६६४ 
gy | लेबोरिटी चार्जस १९,०५,०३० 
भाग बची एकुण किंमत २,७६,७७,६०४.६१ 
भाग अ: ब ८७,९१,३४,४८६.६१ 


कामगार विमा १% 


8६ ८५,१४,५६८.८२ 
४७ । आकस्मिकता निधी ४% ३,४०,५८,२७५.२८ 
४८ | सेवा कर (GST) १८% १५,३२,६२,२३८.७६ 

एकुण १०७,४९,६९,५६९.४७ 
४९ । सेटेजचाजे्स ५% ४,३९,५६,७२४.३३ 
yo | प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ४% ३,५१,६५,३७९.४६ 
५१ | PSA १०% ८,७९,१३,४४८.६६ 


एकुण किंमत 


१२४,२०,०५,१२२.०० 


